महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 
करीता रुजू राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
उमेदवारांच्या खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणासाठी जिल्हा वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-१७२१/ प्र.क्र.२५३/ राऊशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ४ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 

दि.२०.०१.२०१४. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-१११४/प्र.क्र.८३/१४-१८-ब, 
दि.०३.११.२०१४. 

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०९२१/प्र.क्र.४३/सीपीटीपी, 
दि.२२.१०.२०२१. 

४ कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.३७/ 
सीपीटीपी-ब, दि.२४.१२.२०२१. 


AIR आदेठा :- 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.४ वरील आदेशान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या उमेदवारांना एकत्रित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ साठी प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती दिली आहे. एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ७ (सीपीटीपी-७) या तुकडीच्या प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस 
दि.१७.०१.२०२२ ते दि.११.०२.२०२२ या ४ आठवडयांच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना 
प्रशिक्षणाच्या खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता या टप्प्यासाठी पाठवावयाचे आहे. 


२. शासन निर्णय, सा.प्र.वि., दि.०३.११.२०१४ मधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता, 
सीपीटीपी-७ या प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस दि.१७.०१.२०२२ ते दि.११.०२.२०२२ या ४ आठवड्यांच्या 
खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता या टप्प्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील परिविक्षाधीन ८ 
उपअधीक्षक, राउशु, गट-ब व १ सहायक आयुक्त, राउश्यु, गट-ब यांना खालीलप्रमाणे जिल्हा वाटप 
करण्यात येत आहे :- 


अ. | शिफारस उमेदवाराचे नाव शिफारस | स्व: महसूली | स्व:जिल्हा | जिल्हा 

क्र. क्र. प्राप्त पद विभाग वाटप 

।१ | १__ | मुदगुल प्रविण दामोदर | उपअधीक्षक | पुणे सोलापूर पालघर 

२ २ क्षीरसागर गुणाजी | उपअधीक्षक । औरंगाबाद । लातूर धुळे 
मारोती 

३ ३ पाटील अनिरुध्द मुकुंद | उपअधीक्षक | नाशिक अहमदनगर | यवतमाळ 

४ 8 । कोतलवार अतुल | उपअधीक्षक । औरंगाबाद | लातूर चंद्रपूर 
रामकिशन 

4 ५ | Aa अमृत BRT उपअधीक्षक | औरंगाबाद | नांदेड सातारा 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७२१/ प्र.क्र.२५३/ राऊशु-१ 


अ. | शिफारस उमेदवाराचे नाव शिफारस | स्व: महसूली | स्व:जिल्हा | जिल्हा 

क्र. क्र. प्राप्त पद विभाग वाटप 

६ ६ ।तेळी प्रविणकुमार | उपअधीक्षक | पुणे कोल्हापूर । औरंगाबाद 
जयसिंग 

9 ७ ।कसरे गणेश भिवाजी | उपअधीक्षक | कोकण-२  । मुंबई उपनगर | नाशिक 
खेतमालिस प्रतिक्षा | उपअधीक्षक । नाशिक अहमदनगर | नांदेड 
नामदेव 

९ 0 चव्हाण तुषार मनोहर | सहायक अमरावती । बुलढाणा पुणे 

आयुक्‍त 


३. सदर शिफारस्प्राप्त उमेदवारांनी त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या जिल्हयात, जिल्हा 
संलग्नता प्रशिक्षणासाठी दि.१७.०१.२०२२ रोजी न चुकता संबंधित जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन 
शुल्क यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदर उमेदवारांच्या दि.१७.०१.२०२२ ते दि.११.०२.२०२२ या ४ आठवड्यांच्या खातेनिहाय 
जिल्हा संलग्नता या टप्प्यासाठीच्या प्रशिक्षणाबाबत पुढील आवश्‍यक कार्यवाही आयुक्त, राज्य 
उत्पादन शुल्क यांनी करावी. 


सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१०५१०५८३६७२२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sandeep Gorakhnath 
Dhakane 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf5 7af23a4473234ebcc421d0 
84d8890fc37c8f673, cn=Sandeep Gorakhnath Dhakane 

Date: 2022.01.05 10:59:35 +05'30' 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल-१/२, (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी 
रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४००१०. 

८. संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

९. संबंधित उमेदवार (ई-मेल द्वारे) 

१०.कक्ष अधिकारी (सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती. 


Cc WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


